सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२० 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक : एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२२ 


ज्ञापन :- 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा-२०२० या परीक्षेतील सहायक कक्ष 


अधिकारी संवर्गाच्या ६८ पदांसाठी दिनांक १६-१०-२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परिक्षेचा अंतिम 


निकाल दि. ३०-११-२०२२ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे. 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२० च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र 


ळोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(१)/२०२०/२३, दिनांक ०२-१२-२०२२ च्या पत्रान्वये शिफारस 


केलेल्या सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील उमेदवारांचे त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन 


विभागात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात यावी :- 


(१ सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक ०९-०१-२०२३ पर्यंत संबंधित विभाग/ 
कार्यालयात व्यक्ति: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक 
आहे. सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर त्यांचे नाव 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. 

(२ लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्यांची तपासणी / पडताळणी आयोगाने 
केलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२० साठी देण्यात आलेल्या 
जाहिरात क्रमांक : ०५/२०२०, दिनांक २८-०२-२०२० मध्ये नमूद केल्यानुसार 
वयोमर्यादेची दिनांक ०१-०६-२०२० रोजीच्या अर्हतेनुसार तसेच शैक्षणिक आणि अन्य 
अटींची दिनांक २७-१२-२०२१ रोजीच्या अर्हतेनुसार खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे 
उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना सदर 
प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 

(i) वयोमर्यादा (दिनांक ०१-०६-२०२० रोजी) 
॥) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


(ii) शौक्षणिक अर्हता: सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य 
केळेळी समतुल्य अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 
दिनांकास किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक २७-१२-२०२१ किंवा तत्पूर्वी धारण 
करणे अत्यावडयक आहे. 

iv) अंतर्वासिता (NTERNSHIP) निर्धारित केली असेल sail पदवी धारण 
करणाऱ्या उमेदवारांनी अंतर्वासिता (INTERNSHIP) मुख्य परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारणाच्या दिनांकापर्यंत (दिनांक २७-१२-२०२१ किंवा तत्पुर्वी पूर्ण केली 
असेल तरच त्याला पदवीधर समजण्यात येईल. 

(॥ प्रस्तुत परीक्षेची जाहिरात दिनांक २८-०२-२०२० रोजी विज्ञापित केलेली आहे. 
वि.जा. (अ), भ.ज.(बो, भ.ज.(क), भ.ज. (ड), वि.मा.प्र, आ.दु.घ. व इ.मा.व. 
प्रवर्गाचा तसेच महिला वर्गवारीचा दावा केळा असल्यास अशा उमेदवारांच्या 
बाबतीत शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक 
सीबीसी-२०१३/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१३ अन्वये 
जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याच्या 
नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राचा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. 

(vi) प्रस्तुत परीक्षेच्या जाहिरातीमधील परिच्छेद २.४.४ नुसार मराठी ज्ञान आवश्‍यक 
आहे. सदर बाब संबंधित उमेदवारांच्या दहावीच्या गुणपत्रकाआधारे किंवा 
महाविद्यालयाच्या प्राचार्य/विभाग प्रमुखांच्या प्रमाणपत्राआधारे तपासून घेण्यात 
यावी. 

(vil) इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती आणि fears मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या दि. ३१-०१-२०२० च्या 
शासन निर्णयानुसार खुल्या प्रवर्गातील महिला, विजाभज, इमाव व 
विमाप्रवर्गातील व्यक्‍ती, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागासप्रवर्ग आणि या 
प्रवर्गात समाविष्ट मराठा समाज आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
प्रगत व उन्नत गटात समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तिना सक्षम प्राधिकारी यांनी 
निर्गमित केलेल्या NCL प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील 
प्रादेशिक महसूली विभाग स्तरावर "विभागीय आयुक्‍त" यांच्या अध्यक्षतेखाली 
NCL प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या दाखल्याची) वैधता पडताळणी समिती गठीत 
करण्यात आली आहे. महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात 
आलेल्या महिला उमेदवारांचे तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती 
व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवरांचे उन्नत व प्रगत गटात 
(क्रीमिलेयर मोडत नसल्याचे सक्षम प्राधिकारीऱ्यांनी दिलेल्या NCL 
प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकाऱयांनी सदर समितीकडून 
उपरोक्त नमुद शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तपासून घेण्याची कार्यवाही 
करावी. 

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/ प्र.क्र.१६७/ 
१६-अ, दि. २१-११-२०२२ अन्वये एसईबीसी उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


आलेला ईडब्युएस विकल्प ग्राह्य धरून, दि. ०९-०९-२०२० नंतर पूर्ण करण्यात 
आलेल्या निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारशीनुसार frye 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर मान्यता मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मा. उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित याचिका तसेच मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका (डायरी) क्र. २९१७४/ 
२०२२ मधील अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील असे नियुक्‍ती आदेशामध्ये 
नमूद करावे. तसेच त्याबाबत संबंधित उमेदवारांकडून बंधपत्र नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्याने घ्यावे. 


(३) उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, दिव्यांग, जाती विषयक 
प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या विभागाने 
केली नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे आवश्‍यक 
आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, 
शारीरिक अपंग असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ प्रमाणपत्रेही 
अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार आहेत किंवा कसे? हे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी 
उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम तपासून पहावीत. आयोगाला केलेल्या 
अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक व योग्य ती प्रमाणपत्रे उमेदवार नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांना सादर करु हाकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्‍ती करण्यात येणार नाही 
व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे आयोगाला कळविण्यात 
येईल. 

(४ खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६, 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच, त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
दिनांक १८.०८.२०१६ रोजीच्या शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार, शासन निर्णय क्रमांक : 
संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक १७.३.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 
१७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक २७.३.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो- 
२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १०.१०.२०१७, व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १५.११.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ११.०३.२०१९ व दि. २४-१०-२०१९ 
रोजीच्या शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार आणि तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) पदांसाठी 
निश्चित केळेळी क्रीडा विषयक अर्हता व क्रीडा प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेच्या अर्ज 
स्विकारण्याच्या दिनांक १९-०३-२०२० रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच त्यासंदर्भातील संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणीबाबतचा अहवाल नियुक्तीपुर्वी शासनाकडे सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
सदर HIS प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल शासन स्तरावरुन तपासूनच संबंधित 
उमेदवाराच्या सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्‍तीबाबतची कार्यवाही सर्व 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकाच्या दिनांक १९-०३-२०२० रोजीचा किंवा 
तत्पूर्वीचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या अधीन 
करण्यात आळेली आहे. त्यानुसार गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरीता ग्राह्य 
असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित दिनांकाच्या 
पडताळणी अहवालाच्या तपासणीनंतरच गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारसपात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(५ दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची 
प्रमाणपत्रे वैद्यकीय मंडळाकडून तपासून घेण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे 
शिफारस करण्यात आलेली आहे. तसचे सा.प्र.वि, शा.नि. क्र अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ 
२००३/१६-अ, दिनांक ०६-०५-२००४ मधील बाब क्र. (६) नुसार त्यांच्या नेमणुकीपूर्वी 
उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय 
मंडळाकडून तपासणी केल्यानंतर ते नेमणुकीस पात्र ठरतील. दिव्यांगंसाठी राखीव 
असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक 
६.१०.२०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे वितरीत 
करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगतवाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य 
आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१८/प्र.क्र.४६/ 
आरोग्य-६, दिनांक १४.०९.२०१८ मधीळ आदेझानुसार केंद्र शासनाच्या 
www.swaviambancard.gov.in या संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले 
नवीन नमुन्यातील किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र शासनास 
नियुक्‍्तीपूर्वी सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ 
च्या आधारे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.११४/१६- 
अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात 
आलेल्या आदेशानुसार आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच खाली 
नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांमधीळ सूचनांनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल :- 

(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ 
२००३/१६-अ, दिनांक ६.५.२००४ 

(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र- 
२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 

(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग 
२००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 

(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/ प्र.क्र.२९७/ 
आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ 

(६) ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली 
असेल त्या उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ 
मधील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(७ (अ मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.3३२/१२/१६- 
ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे 
अपेक्षित असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी 
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील 
तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून 
प्रापत करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना 
ते सादर करावे. नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली 
सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. 

(ब) नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे जात 
पडताळणी समितीकडे त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन पाठपुरावा 
करावा. जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या सर्व 
उमेदवारांचे जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते 
संबंधित समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही 
देखील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 

(क) शिफारस करण्यात आलेल्या अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून तपासून घेण्याबाबत तसेच अन्य 
सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांचे जाती/जमातीचे दावे नियुक्‍तीपूर्वी संचालक, समाज 
कल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडून तपासून घेण्यात यावे. 

(८) सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
१९.३.२००३ मधीळ तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. 
किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा ७ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत 
॥॥$-0॥ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान 
(सा.प्र.वि. विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक 
०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र HAMA २०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, 
नियुक्‍ती स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास 
नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्‍त शासन निर्णयातील 
नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आव्यक राहील. या 
विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास शासन अधिसूचना 
क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४६२/कार्या.१२, दिनांक २८-०५-२०१८ मधील 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात 
स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी. 

(९ शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ तसेच अन्य अद्यावत 
शासन निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची शिफारशी 
करण्यात येत आहेत. शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदाकरिता अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी 
शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार 
आहेत याची त्यांच्या शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याच्या दाखल्याआधारे तसेच अन्य 
तदनुषंगिक दस्तऐवजा आधारे नियुक्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी करुनच त्यांना सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(१० महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारसप्राप्त ठरलेल्या ६८ उमेदवारांनी मुख्य 
परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. ते प्रत्येक उमेदवारांच्या नियतवाटप केलेल्या विभागात 
उमेदवारांच्या प्रोफाईल सोबत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहेत. उमेदवारांच्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत/अर्जातीलळ फोटो यावरुन प्रत्यक्षात 
रुजू झालेला उमेदवार तोच आहे का, तसेच मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्रावरुन अर्जातील उमेदवाराचा फोटो व स्वाक्षरी, ओळखपत्रातील फोटो व 
स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे का, सादर केलेले ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची 
नियुक्‍तीपूर्वी सखोल तपासणी करावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राची वैधता संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तद्‌नंतरच 
संबंधित उमेदवाराची सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करण्यात यावी. 

(99) साक्षांकन नमुना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या www.mpse.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी तो तेथून 
डाऊनलोड करावा. सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप 
करण्यात आलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर SAA सादर करावा. हजर झालेल्या 
उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची 
पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/ 
प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन पोळीस 
विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील 
सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास 
अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत 
करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल.” असा स्पष्ट 
उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. उमेदवाराच्या चारित्र्य 
पडताळणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : चापअ 
१०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात 
याव्यात. 

(१२) प्रस्तुत परीक्षेचा अंतिम निकाल मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. उच्च 
न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विविध मुळ अर्ज/याचिका प्रकरणी होणाऱ्या 
अंतिम निकालाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात आला आहे, ही बाब विचारात घेऊन 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२० 
मधून उमेदवारांची शिफारस केली आहे याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

(१३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन-२०१४/३४२/ प्र.क्र.५०/ १४/ 
१२-अ, दिनांक २७.५.२०१४ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.कअप- 
१२१४/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनांक १३.५.२०१५ नुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार (पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानुसार 
प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी 
सक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे असून, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले 
अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे देखील सक्तीचे 
आहे. 

(१४ सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची मंत्रालयीन विभागासाठी ६८ पदे भरावयाचे असल्याचे 
परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. यास्तव नियतवाटप केलेल्या 
उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही व या 
संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य विभाग/कार्यालयात 
पुर्नवाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. 

(१५) मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च 
करावयाची असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 

(१६) अस्थायी नियुक्ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च 
उमेदवाराने स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

(१७ उमेदवाराने नियुक्ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास 
तात्काळ सादर करावा. 

(१८) विभाग/कार्यालयाने नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या 
विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 

(१९) उक्त नमूद अटींची पूर्तता न झाल्यास उमेदवारांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२१२०८१७२१४७०३०७ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
GAJANAN nt. 
BHIMRAO GURAV कय चह 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कार्यालयांसाठी सहपत्रे १ उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल 
क्रमांकासह) 

२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 
व ओळखपत्राची प्रत, 

३) सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०२० साठी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या जाहिरातीची प्रत 
(अधिसूचना), 

४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक ०९-०१-२०२३ पर्यंत विभागात 
हजर न झाल्यास उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या संगणकीय प्रतीसह) 
कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १०-०१-२०२३ पर्यंत या विभागास 
पाठविण्यात यावा. 


Wd :- 


उप/सह/अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 

सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे) 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 98-31) (TST). 


Ee) 


AD 
Se Se क य्य 


AN 


०८ 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२० मधून मंत्रालयीन विभागात करावयाचे 
उमेदवारांचे नियतवाटप 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ, 


दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे (विवरणपत्र "अ'") 


अ.क्र. | म.लो.आ Name उमेदवाराचा | म.लो.आ शिफारस प्रवर्ग विभागाचे नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग 
क्रमांक 
1 al SAWANT NILESH LAXMAN EWS OPEN - General - 1 आदिवासी विकास 
विभाग 
2 2 Baheti Amol Omprakash OPEN OPEN - General - 2 We विभाग 
3 3 KHANDAVE SONAL BHAGUJI EWS OPEN - Female - 1 वैद्यकीय शिक्षण व 
Female औषधी द्रव्ये विभाग 
4 La SAWASE PRASHANT EWS OPEN - General - 3 गृह विभाग 
CHANGDEO 
5 5 PARDESHI AKSHAY ANIL DT-A OPEN - General - 4 ग्राम विकास विभाग 
| | KAZI NOUSHAD SHAHAJAHAN EWS OPEN - General - 5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 
7 7 PATIL ASHITOSH GANGARAM EWS OPEN - General - 6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 
Eel [= FALANE GOKUL MANIKRAO OPEN OPEN - General - 7 सामान्य प्रशासन विभाग 
| णि SUL KIRAN SHRIPATI NT-C OPEN - General - 8 वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग 
10 10 RASAL MAYUR VIUAYKUMAR SBC OPEN -G 1-9 कृषिव आंगी 
मळ कृषिव पदुम वि 
11 11 KADAM SAGAR YASHWANT OBC OPEN -General-10 । विधी व न्याय विभाग 
12 12 GAWALI GOVIND BHAGWAT EWS OPEN -General-11 | गृह विभाग 
13 13 NALAVADE PRASHANT LAHU EWS OPEN -General-12. | जलसंपदा विभाग 
14 14 KADAM BALAJI SHIVAJI EWS OPEN -General-13 । सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
15 15 DHAVALE AKSHAY ABHIMAN EWS OPEN -General-14 । सामान्य प्रशासन विभाग 
16 16 | AVINASH BHIVAII NT-C NT-C - General - 1 वित्त विभाग 
MAHARNAWAR 
17 17 AVHAD SAGAR SHANTARAM NT-D NT-D - General - 1 सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


अ.क्र. | म.लो.आ Name उमेदवाराचा । म.ळलो.आ शिफारस प्रवर्ग विभागाचे नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग 
क्रमांक 
18 18 NIKHADE BUDDHIWAN SC SC - General - 1 सामान्य प्रशासन विभाग 
BIMBISAR 
19 19 LAMBE PRATIK PRAKASH EWS EWS - General - 1 मृद व जलसंधारण 
विभाग 
20 20 PATIL AVINASH SHIVRAJ SBC SBC - General - 1 उच्च व तंत्राशिक्षण 
विभाग 
21 21 PATIL VIDYA RAJENDRA OBC OPEN - Female - 2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
Female विभाग 
22 22 CHAVAN MANOJ SC SC - General - 2 इतर मागास बहुजन 
MACHHINDRA 
कल्याण विभाग 
23 23 AKOLKAR PRAVIN EWS EWS - General - 2 सामान्य प्रशासन विभाग 
GORKSHANATH 
24 24 ligade shrikant narayan EWS EWS - General - 3 सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 
25 25 NAWALE VISHAL MURLIDHAR EWS EWS -G 1-4 
eres कौडल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग 
26 26 DAS ANAND VIKAS EWS EWS - General - 5 ]ालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग 
27 27 Pathare Mahesh Nanasaheb OBC OBC - General - 1 अन्न. नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
28 28 | JADHAV SHARAD NAVNATH OBC OBC - General - 2 नगर विकास विभाग 
29 29 KALE SUNIL SHESHRAO OBC OBC - General - 3 महसूल व वन विभाग 
30 30 MARDANE AKSHAY PRAMOD OBC OBC - General - 4 महसूल व वन विभाग 
31 31 MARKAD ABHUJEET VISHNU OBC OBC - General - 5 गृहनिर्माण विभाग 
32 32 RAUT HRISHIKESH SHEKHAR OBC OBC -G 1-6 
aes कृषि व पदुम विभाग 
33 33 LALAGE SOMANATH KHANDU OBC OBC - General - 7 जलसंपदा विभाग 
34 34 GURAV AISHWARYA OBC OPEN - Female - 3 महसूल व वन विभाग 
ANANDRAO Female 
35 35 WARE VRISHABH DILIP SBC SBC - General - 2 वित्त विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


अ.क्र. | म.लो.आ Name उमेदवाराचा । म.लो.आ शिफारस प्रवर्ग विभागाचे नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग 
क्रमांक 
36 36 DABHADE PUJA DATTATRAY OPEN OPEN - Female - 4 जलसंपदा विभाग 
Female 
37 37 SHINDE KOMAL VITTHAL OPEN OPEN - Female - 5 वित्त विभाग 
Female 
38 38 KHANDARE VISHWAJIT SC SC - General - 3 Te विभाग 
ASHOKRAO 
39 39 PHALKE SHITAL PRABHAKAR EWS OPEN - Female - 6 ]ालेय शिक्षण व क्रीडा 
Female विभाग 
| ne KOLAPE SNEHAL TATYABA NT-C OPEN - Female - 7 आदिवासी विकास 
Female विभाग 
41 41 DAREKAR KOMAL LAXMAN EWS EWS - Female - 1 नगर विकास विभाग 
Female 
42 42 GAURI NARAYAN CHAUKEKAR OBC OBC - Female - 1 ग्राम विकास विभाग 
Female 
43 43 JADHAV SONALI JAYAVANT EWS EWS - Female - 2 सामान्य प्रशासन विभाग 
Female 
44 44 TATE SHRADHA DEEPAK SC SC - Female - 1 सामान्य प्रशासन विभाग 
Female 
45 45 JADHAV PALLAVI RAMESH OBC OBC - Female - 2 वित्त विभाग 
Female 
46 Ea PATHADE AKSHAY GAUTAM SC SC - General - 4 Te विभाग 
47 47 CHAUDHARI DAMINI ANIL OBC OBC - Female - 3 गृहनिर्माण विभाग 
Female 
48 eee SHENDRE RAKSHAK BHIMRAO SC SC - General - 5 सामान्य dare विभाग 
49 कं MALI MOHINI VITTHAL OBC OBC - Female - 4 नियोजन विभाग 
Female 
50 50 DAWANE AMARDEEP SC SC - General - 6 सहकार, पणन व 
SHAMRAO aera विभाग 
51 51 KADAM RAVIRAJ SURESH SC SC - General - 7 वित्त विभाग 
52 52 BARGHARE SHIVANI SURESH SBC SBC - Female - 1 सामान्य प्रशासन विभाग 
Female 
53 53 CHAVAN ARATI RAJENDRA ST ST - Female - 1 सार्वजनिक आरोग्य 
Female विभाग 
54 54 NAGARGOJE AARTI NT-D NT-D - Female - 1 सामान्य dares विभाग 
TRYAMBAK Female 
55 55 MESHRAM RATNAKALA NT-B NT-B - Female - 1 उद्योग. ऊर्जा व कामगार 
GYANIRAM Female : 


विभाग 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


अ.क्र.  म.लो.आ Name उमेदवाराचा । म.लो.आ शिफारस प्रवर्ग विभागाचे नाव 
शिफारस मुळ प्रवर्ग 
क्रमांक 
56 56 ASHOK BABU MOGAWAR OPEN Divyang - Visual वित्त विभाग 
Visual impairment - 1 
impairment 
57 57 SARDAR SHWETA DILIP Sc SC - Female - 2 कृषि व भाग 
ह कृषि व पदुम वि 
Female 
58 58 PATIL SAMRUDDHI PRAKASH OPEN Divyang - Locomotor नियोजन विभाग 
Female disability - 1 
Locomotor 
disability 
59 59 LOHAR DIPALEE DILIP NT-B Divyang - Locomotor sen कजी ot a oro 
Female disability - 2 १ ऊर्जा व कामगार 
Locomotor विभाग 
disability 
| | KAMBLE SANGITA SC SC - Female - 3 अन्न नागरी पुरवठा व 
LAXMANRAO Female ‘ = =e 
ग्राहक संरक्षण वि 
61 61 BHOYE HARICHANDRA ST ST - General - 1 We विभाग 
DHARMRAS 
62 62 NARUTE SIDDHAKUMAR NT-C OPEN - Sports - 1 संसदीय कार्य विभाग 
KALLU Sports 
63 63 DALVI LALIT AVINASH ST ST - General - 2 is: विभाग 
el 64 THOKAL SOMNATH RAMA ST ST - General - 3 We विभाग 
65 65 | BALIRAM DASHRATH ST ST - General - 4 नियोजन विभाग 
SAMBETWAD 
a aa SAHARE PALLAVI CHIMAN ST ST - Female - 2 जलसंपदा विभाग 
Female 
67 67 NITIN MOTIRAM BAAD OBC OBC - Sports - 1 महिला वबाल विकास 
Sports विभाग 
fae 4 SALVE ANANTA ASHROBA SC SC - Sports - 1 सामान्य WaT विभाग 
Sports 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


उमेदवारांसाठी रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 

उमेदवाराची जन्मतारीख 
उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 
उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 
उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 
म.ळलो.आ. ने ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 
उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 
उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, ५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७ (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
विषय: सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२० मधून मंत्रालयीन विभागात/ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात रुजू झाल्याचा अहवाल 
महोदया, 
मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 
नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दिनांक ०८-१२-२०२२, नुसार मी 
विभाग/कार्यालयात 
दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित कार्यवाहीसाठी 
कळविण्यात येत आहे. 
आपला/आपली विश्वासू, 
( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
टीप : 


(१ नियतवाटप केलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे 
(सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ) पाठवावे. अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही 
असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी 

Q) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील 
शिफारस यादीतील क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


क्रमांक : (विभाग/कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक : 


प्रति, 


अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७ (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० O32, 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२० 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ, 
दिनांक ०८-१२-२०२२ चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 
(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील नियुक्‍तीकरीता आवश्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेश 
निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत 
नियुक्‍ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज (उमेदवाराने आयोगास सादर 
केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत) सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (सही व पदनाम) 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


मंत्रालयीन विभाग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालय यांचे पत्ते 

अवर सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 
अवर सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 
अवर सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२०४८५०४/२२७९३८०० 
अवर सचिव (आस्थापना), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, ५ वा मजला, 
दालन क्र.५२२ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी 
क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 
अवर सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , दालन क्र.४४० (विस्तार), ४ था मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२७९३१६८, २२०४६२५९ 
अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१९७, २२७९४१९४, २२८२०४५५ 
अवर सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१९ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२६९, २२८२६८११ 
अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२६० (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३८४७, २२८१४९७१ 

अवर सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१७६ 
अवर सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग, ५वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 
अवर सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार), पहिला मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१, २२८१०३९४ 
अवर सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 
अवर सचिव (आस्थापन), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२१९ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 
अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, ६ वा मजला, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 
अवर सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पहिला मजला, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०२५, २२८२०२०१ 
अवर सचिव (आस्थापना), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३४१८ 
अवर सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, 3 रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९३८६३ 
अवर सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७वा मजला, 
क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 
अवर सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकीय इमारत, 
१० वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र. २२६१७५१०- विस्तार क्र.२१२ 

पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४२२/प्र.क्र.२२१/१४-अ 


अवर सचिव (आस्थापना), वैद्यकौय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
शासकीय इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 

अवर सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, पहिला मजला, मंत्राळय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०३१ 

अवर सचिव (आस्थापना), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, १५ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, 
मंत्रालयासमोर, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२८७३७५५, 


अवर सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१७ (विस्तार), मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६४२ 

अवर सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ४ था मजला, दालन क्र.४३९ (विस्तार), मंत्रालय , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३९१४ 
अवर सचिव (आस्थापना), महिळा व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९४१४१, २२८२४९६६ 
अवर सचिव (आस्थापना), कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, २रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९३९६७/२२०४८३०६/२२०४७२३६ 
अवर सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, ७ वा मजला मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४१८३/२२०२५६०८ 
अवर सचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, ७वा मजला, दालन क्र.७०१ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२०२५४०८ 
अवर सचिव (आस्थापना), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालयासमोर, ८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम 
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२०२५९३३/२२७९४१७० 


अवर सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


म्महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : 62 ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७०५०५९०० फॅक्सः:२२८८००५२४ 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स : २२६७३५९१७० 


ई-मेल — sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.m psc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०२० 
क्रमांक :एडीव्ही ३११६/सीआर-६९/२०१९/तीन जाहिरात क्रमांक : ०५/२०२० 
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण ८०६ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र दुय्यम 
सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०२०, रविवार, दिनांक ३ मे, २०२० रोजी महाराष्ट्रातील एकूण ३७ जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल :- 


2.2 सामान्य प्रशासन विभाग :- 
सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब ( पत्रित) (एकूण ६७ पदे) 
| अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. । भ.ज. । भ.ज. । भ.ज. | saa | वि.माप्र. | सा. व शे. | आ.दु.घ.| एकूण खुला | एकूण 
(अ) (ब) | (क) | (डो) मागासवर्ग मागासवगीय पदे 
पदसंख्या RR & | = | २ g R RR 3 8 \9 ष्र gu ६७ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
| सर्वसाधारण| ७ इ | -- | 8 g र ७ २ & ष्‌ BY १० | YY 
महिला 3 १ | - | १ | - | 8 डं g ३ २ १६ डु २० 
खेळाडू ef -- | - | = | -- | = | १ | -- | = | -- | २ १ 3 
दिव्यांग एकूण पदे ३ - (१) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंबा मेंदूचा अर्धांगवायू-२ (२) अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी-१ 
१.२ वित्त विभाग :- 
राज्य कर निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ८९ पदे) 
पदसंख्या | १३ | ६ १ g & g १६. | - [ 8 ९ &¥ wm] <8 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
सर्वसाधारण| ८ डू १ १ डू १ १०७ | - | ७ & BR १५ | ५७ 
महिला डं yf - | - | २ | -- | ५७. | - [ ३ ३ १९ ८ २७ 
खेळाडू | १ | - | -- ee - | - | १ | - | १ | -- | ३ g ¥ 
अनाथ | - | -~ | -~ | =~ | = | - | - [ - [| - [| - [ - [8 g 
दिव्यांग एकूण पदे ४ - (१) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू-२ (२) श्रवण शक्‍तीतील दोष-१ (३) अंधत्व किंबा क्षीणदृष्टी-१ 
१.३ गृह विभाग :- 
पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ६५० पदे) 
पदसंख्या ८५ ae | +e | ९१४" | २. [| १२डॅन१८* १३ ] ८५ ६५ ४७५ १७५ | ६५० 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रमाणे आहे :- 
सर्वसाधारण| ५६ १६ १९ १९ १_ [| -- | ९२ ८ ५६ ¥3 ३१० १०७ | ४१७ 
महिला a4 ७ ९ ९ १ [| - | ४३ % २५ १९ १४२ ५३ । १९५ 
| खेळाडू =| ४ g g २ | - | - | ७ g डू 3 २३ ९ ३२ 
अनाथ | - | -~- | -~ [| -~- | - | - | - [| - [ - [ - [ - [8 & 
* अनुशेषाची पदे 
२. पात्रतेचे निकष :- 
२.९ भारतीय नागरिकत्व 
२.२ वयोमर्यादा :- 
अ. संवर्ग वयोमर्यादा ee ee, ee ee 
क्र गणण्याचा किमान कमाल प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाण दिव्यांग 
दिनांक अमागास / | अमागास । मागासवर्गीय खेळाडू व अल्पसेवा राजादिष्ट उमेदवार 
मागासवर्गीय / अनाथ अधिकारी 
अमागास | मागासवर्गीय/ | अमागास मागासवर्गीय/ 
अनाथ अनाथ 
= सहायक कक्ष अधिव १ जून, qd ३८ ४३ ४३ ४३ ४३ 83 वयाच्या ४५ 
२०२० वर्षापर्यंत 
२ । राज्यकर निरीक्षक | 94, q¢ ३८ ४३ ४३ ४३ ४३ 83 वयाच्या ४५ 
२०२० वर्षापर्यंत 
३ | पोलीस उप निरीक्षक | १ जून, १९ ३१ ३४ ३६ ३६ ३६ ३६ अपात्र 
२०२० 


२.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 


२.४ शैक्षणिक अर्हता :- 
२.४.१ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंबा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 
२.४.२ पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित 


संबर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज 
स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 


२.४.३ अंतर्वासिता (Internship) किंबा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभबग आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 


स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 


२.४.४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२.४.५ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता 


असणे आवश्यक आहे :- 


पुरुष महिला 
(१) उंची - १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - न फुगविता ७९ से.मी. उंची - १५७ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
फुगविण्याची क्षमता किमान ५ से.मी. आवश्यक 


२.४.६ पोलीस उपनिरीक्षक पदाव युक्‍तीकरीता शिफारस झालेल्या उमेदवारांची शारिरिक मोजमापे नियुक्‍ती करण्यापूर्वी शासनामार्फत सक्षम 


प्राधिका-याकडून तपासून घेण्यात येतील. वरीलप्रमाणे विहित शारीरिक पात्रता नसल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 


३. परीक्षेचे टप्पे - 
३.१ विविध संवर्गाकरीता भरती प्रक्रिया खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 

अ.क्र. LL 1.11 संयुक्‍त पूर्व मुख्य शारीरि मुलाखतीचे 

परीक्षेचे गुण | परीक्षेचे गुण | चाचणीचे गुण 
गुण 

g सहायक कक्ष अधिकारी संयुक्‍त पूर्व परीक्षा व 

२ राज्य कर निरीक्षक स्वतंत्र मुख्य परीक्षा 

३ पोलीस उप निरीक्षक संयुक्‍त पूव परीक्षा, स्वतंत्र मुख्य १०० रळ १०० ¥o 

परीक्षा, शारीरिक चाचणी व मुलाखत 

३.२ संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज करणा-या उमेदवारांना, ते वरीलपैकी एक, दोन किंवा तीनही संवर्गासाठी बसू 
इच्छितात किंवा कसे याबाबत विकल्प (Option) Bat लागेल. 

३.३ संबंधित संवर्गाकरीता उमेदवाराने दिलेला/ले विकल्प हा/हे संबंधीत संवर्ग भरतीकरीता अर्ज समजण्यात येईल/येतील. 

३.४ संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस अर्ज करताना दिलेला विकल्प तसेच, भरावयाच्या पदसंख्येच्या आधारे, संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र करावयाच्या 
उमेदवारांची संख्या निश्‍चित करुन, सामाईक पूर्व परीक्षेच्या आधारे तीनही संवर्गाकरीता पूर्व परीक्षेचा स्वतंत्र निकाल जाहीर करण्यात येईल. 

३.५ संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांची संबंधित 
संवर्गाच्या परीक्षा योजना ब अभ्यासक्रमाच्या आधारे स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांनी प्रत्येक संबर्गाकरीता मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक राहील. 

३.६ मुख्य परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणांच्या आधारे संबंधित संवर्गाच्या परीक्षा योजनेनुसार, निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. पूर्व परीक्षा केवळ मुख्य 
परीक्षेसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी घेतली जात असल्याने पूर्व परीक्षेतील गुण निवडीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. 

३.७ पोलीस उप निरीक्षक संवर्गाकरीता शारीरिक चाचणीच्या निकालाच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी बोलविण्यात येईल. 

३.८ मुलाखत अथवा कागदपत्रे पडताळणीसाठी आमंत्रित केल्यानंतर पात्रतेसंदर्भातील सर्ब आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. 
पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या अथवा प्रमाणपत्र पडताळणीच्यावेळी सादर न केल्यास मुलाखत घेतली जाणार नाही. तसेच, 
शिफारस/नियुक्‍तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 

३.९ विषयांकित संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे वेगवेगळया संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता स्वतंत्र मुख्य परीक्षा 


खालील दिनांकास किंबा त्यानंतर आयोजित होण्याची शक्‍यता आहे. 


अ.क्र |. परीक्षा || वार व दिनांक 

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ रविवार, दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२० 

१ | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ रविवार, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२० 
पोलीस उप निरीक्षक 

२ | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ रविवार, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२० 
राज्य कर निरीक्षक 

३ । महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१९ पेपर क्रमांक २ रविवार दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२० 
सहायक कक्ष अधिकारी 


३.१० तोन संवर्गासाठी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक १ हा सामाईक राहील. तसेच सदर पेपरची परीक्षा एकाच दिवशी घेण्यात 


3.88 


येईल. मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक २ मात्र संबंधित संवर्गाची/पदाची कर्तव्ये ब जबाबदा-या आणि अभ्यासक्रम लक्षात घेवून स्वतंत्र असेल. 
मुख्य परीक्षेच्या परीक्षा योजनेमध्ये तसेच पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाच्या शारीरिक चाचणीच्या गुणदान पध्दतीमध्ये बदल/सुधारणा होण्याची शक्‍यता 
आहे. यासंदर्भात आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे घोषणा प्रसिध्द करण्यात येईल. 


४. पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज करण्याची पद्धत :- 

४.१ अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 

४.२ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

४.३ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक 
आहे. अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारबाई करण्यात येईल. 

४.४ आयोगास चुकोची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 

४.५ अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ :- https://mahampsc.mahaonline.gov.in 

४.६ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे :- 

(९१) आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवर यापुर्वी विहित पध्दतीने नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करुन खाते (Profile) तयार करणे. 

(२) खाते तयार केलेले असल्यास ब ते अदययावत करण्याची आवश्यकता असल्यास अदययावत करणे. 

(३) विहित कालावधीत व विहित पध्दतीने अर्ज सादर करणे. 

(४) परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे. 

४.७ अर्ज सादर करण्याकरीता कालावधी :- दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२० ते १९ मार्च, २०२० रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत. 
४.८ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
४.९ शुल्क रुपये : 
४.९.१ अमागास - २३७४/- 
४.९.२ मागासवर्गीय ब अनाथ - २७४/- 
४.९.३ उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्‍त बँक चार्जेस अतिरिक्‍त राहतील. 
४.९.४ परीक्षा शुल्क ना परतावा (Non-refundable) आहे. 
४.१० परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

४.१०.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे. 

४.१०.२ 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 'माझे अप्लिकेशन' सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा'या लिक वर क्लिक करावे. 

¥.20.3 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. 

‘Unpaid’ लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ' Pay Now' अशी लिंक उपलब्ध असेल. 
४.१०.४ 'Pay Now’ या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील :- (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र 
(क) चलनाद्वारे 

४.१०.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

४.१०.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पाबतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन 

शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

४.१०.७ चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 

बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

४.१०.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी 

अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

४.१०.९ ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरणे तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेणे याकरीता 

विहित अंतिम दिनांक :- १९ मार्च, २०२० रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत. 

४.१०.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक :- २० मार्च, २०२० - बॅकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत. 

४.१०.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा 
कसे याची स्थिती (status) लगेचच अवगत होईल. ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्क भरले असल्याबाबत Logout करण्यापूर्वीच खात्री 
करणे अथवा परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची 
कार्यबाही प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. 

४.१०.१२ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पूर्ण झाला असल्याबाबत खात्री करण्याची 
जबाबदारी उमेदवाराची आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची आयोगाकडून दखल घेतली 
जाणार नाही. 

४.११ जिल्हा केंद्र निवड :- 

BRL अर्ज सादर करतानाच जिल्हा केंद्राची AS करणे आवश्यक आहे. 

४.११.२ जिल्हा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही. 

४.११.३ एखादया जिल्हा केंद्रावर शाळा/महाविदयालयाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक उमेदवाराचे अर्ज प्राप्त झाल्यास अथवा संबंधित जिल्हा केंद्र कार्यान्वित 
होवू न शकल्यास अथवा इतर प्रशासकीय कारणास्तव उमेदवाराने अर्ज सादर करताना निवडलेल्या जिल्हा केंद्राव्यतिरिक्‍्त आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार अन्य जिल्हा केंद्रावर उमेदवाराच्या प्रवेशाची व्यवस्था करण्यात येईल. 

५. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 
५.१ सर्वसाधारण :- 

५.१.१ वेतनश्रेणी - एस-१४ रुपये ३८६००-१२२८०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 

५.१.२ पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये 

बदल झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. तसेच याबाबतची घोषणा/सूचना वेळोवेळी आयोगाच्या 


संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या घोषणा/सूचनांच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून 
भरावयाच्या पदाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 

५.९.३ पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत शासनाकडून सुधारित/अतिरिक्‍त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त होणारी सर्व पदे पूर्व 
परीक्षेच्या निकालासाठी विचारात घेण्यात येतील. 

५.१.४ विमुक्‍त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्या जमाती (क) वब भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे 
आंतरपरिवर्ततीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य ब पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन 
धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गाच्या उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल. 

५.१.५ सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामाजिक न्याय ब विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:सीबीसी-१०/२०१८/प्र.क्र.१३०/मावक, दिनांक ७ डिसेंबर, २०१८ अन्वये विहित करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कागदपत्र 
पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच, शासन निर्णय सामाजिक न्याय ब विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक:सीबीसी- 
१०/२०१२/प्र.क्र.३५/मावक, दिनांक १५ जुलै, २०१४ अन्वये शैक्षिणक व सामाजिकदृष्टया मागासवर्गाकरीता (ईएसबीसी) देण्यात 
आलेली जात प्रमाणपत्रे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील (एसईबीसी) आरक्षणाकरीता ग्राहय धरण्यात येतील. 

५.१.६ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :राआधो- 
४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर 
करणे आवश्यक राहील. 

५.१.७ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद संवर्गामध्ये काही मागास प्रवर्ग ब समांतर आरक्षणाची पदे उपलब्ध नाहीत. तथापि, जाहिरात प्रसिध्द 
झाल्यानंतर तसेच पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणा-या मागणीपत्रांमध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या मागास 
प्रवर्ग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान पदसंख्येमध्ये बदल/वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. सदर 
बदललेली पदसंख्या/अतिरिक्‍त मागणीद्वारे प्राप्त संवर्गातील पदे पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करताना विचारात घेतली जाईल. यास्तव 
पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये पद आरक्षित नसल्यामुळे अथबा पदसंख्या कमी असल्यामुळे पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची 
व त्यामुळे निवडीची संधी बाया गेल्याबाबतची तक्रार नंतर कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही. 

५.१.८ सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या बयोमर्यादेमध्ये सबलत घेतलेल्या उमेदवारांचा 
अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील 
वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. 

५.१.९ अराखीव (खुला) पदाकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटीची पुर्तता करणा-या सर्व 
उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व 
आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पर आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती 
अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

५.१.१० सेवा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया खालील सेवा प्रवेश नियम अथवा तदनंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणा-या सुधारणेनुसार 
राबविण्यात येईल :- 

(१) सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) सेवाप्रवेश नियम २०१८ 
(२) राज्य कर निरीक्षक, (विक्रीकर निरीक्षक) गट-ब (अराजपत्रित) सेवाप्रवेश नियम १९९५ 
(३) पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) सेवाप्रवेश नियम १९९५ 

५.१.११ सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक तसेच समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल 
न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.१.१९ राज्य कर निरीक्षक ब पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील भरतीकरीता "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) 
पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५" तसेच तद्नंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.२ महिला आरक्षण :- 
महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न 
चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

५.३ प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठीचे आरक्षण :- 

५.३.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, 
दिनांक ११ मार्च, २०१९ तसेच शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१९ आणि 
तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तीचे आरक्षण तसेच वयोमर्यादेतील 
सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.३.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण 
करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 
दिनांकाचे किंवा तत्पूर्बीचे असणे बंधनकारक आहे. 

५.३.३ खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र 
ठरतो, याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर 
करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंच्या आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात 
येणार नाही. 


५.३.४ कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित 
केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित 
पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल 
सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

५.३.५ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित 
करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

५.४ दिव्यांग व्यक्तींचे आरक्षण :- 

५.४.१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्रमांक संकोर्ण १०१२/प्र.क्र.२१३/वि.प्र. - ४, दिनांक ११ मार्च, २०१६ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतील दोष व 
चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे दिव्यांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार 
सहायक कक्ष अधिकारी व राज्य कर निरीक्षक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

५.४.२ शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक उसप्रे-_३९८/सीआर-४५७/भाग-२/पोल-५ अ, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००३ नुसार दिव्यांग 
उमेदवार पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता पात्र नाहीत. 

५.४.३ दिव्यांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

५.४.४ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपेकी असतील. 

५.४.५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग 
गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

५.४.६ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, 
दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या 
आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.४.७ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथबा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र 
शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in या संगणकीय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे 
प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे अनिवार्य आहे. 

५.५ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण :- 

अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला ब बालविकास विभाग, क्रमांक : अमुजा-२०११/प्र.क्र.२१२/का-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 

तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील. 
५.६ समांतर आरक्षण :- 

४.७.१ महिला, खेळाडू, तसेच अनाथांसाठीचे समांतर आरक्षण शासनाकडून यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील. 

४.७.२ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, 
२०१४ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकोर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि 
तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यबाही करण्यात येईल. 

६. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह काळलावधीबाबत 

६.१ दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ च्या आधारे केंद्र शासनाकडून दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनादवारे विहित करण्यात 
आलेल्या पात्र दिव्यांग व्यक्‍तींची परीक्षा आयोजित करण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना-२०१८ ( Guideline for conduct of written examination for 
Persons With Benchmark Disabilities- २०१८) च्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींच्या परीक्षा आयोजनासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

६.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालाबधीची 
आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

६.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे कौ आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा 
स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

६.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही 
AAT अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

६.५ परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. 

६.६ दिव्यांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अजांचे नमुने, विशेष सूचना, 
संबंधित शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील “विकलांग (दिव्यांग) व्यक्‍ती” या सदरामध्ये उपलब्ध 
करुन देण्यात आल्या आहेत, त्यांचे उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अवलोकन करावे. 


७. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 
७.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्बी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत 
परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
७.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वतःचे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 
७.३ परीक्षेस येतेवेळी ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड 
प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची रंगीत छायांकित प्रत सोबत आणणे 
अनिबार्य आहे. 


७.४ आधार कार्डच्या ऐबजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDAL च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या 
उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of 
Aadhaar generation) ब आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट प्रतीमध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई- 
आधार वैध मानण्यात येईल. 

७.५ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी 
अधिसूचित केलेले राजपत्र किंबा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी 
सादर करणे आवश्यक आहे. 

८. परीक्षेस प्रवेश 

८.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील 
सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

८.२ स्मार्ट बॉच, डिजीटल वॉच, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने 
म्हणून वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी 
प्रकारची साधने/ साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जबळ बाळगण्यास, त्याचा बापर करण्यास अथवा 
त्याच्या वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची 
जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. 

८.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे 
लागेल. अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, 
जिल्हा प्रशासन किंबा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

९. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 

९.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuineness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे 
ठसे आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

९.२ बायोमॅट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

९.३ बायोमेट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल 
नसल्याचे (not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवाईव्यतिरिक्‍त उमेदवारी रद्द होबू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. 

९.४ परीक्षेच्यावेळी बायोमॅट्रिक पडताळणीकरीता अडचण निर्माण होवून परीक्षेस प्रवेश नाकारला जावू नये, याची उमेदवाराने स्वत: दक्षता घेणे 
आवश्यक आहे. त्याकरीता परीक्षेच्या दिवशी उमेदवाराने हातावर मेहंदी, शाई, रसायन इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

९.५ उमेदवारांनी आधार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ((11)/॥1) द्वारे 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक ASIEN त्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रीक माहिती लॉक केली असल्यास 
त्यांचे परीक्षेच्या वेळी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पर्यायाने बायोमेट्रिक पडताळणी न होण्याची शक्‍यता आहे. 
परीक्षेच्या वेळी आधार क्रमांकाच्या आधारे बायोमेट्रिक पडताळणी करण्याकरीता उमेदवारांची आधार संलग्नित बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक 
(Unlock) असणे आवश्यक आहे. यास्तव, आधार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेट्रिक माहिती लॉक केली असणा-या उमेदवारांनी परीक्षा / 
मुलाखत / शारिरीक चाचणीस उपस्थित राहण्यापूर्बी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAD च्या संकेतस्थळावरुन बायोमेट्रिक माहिती 
अनलॉक (Unlock) करुन प्रमाणीकरणाकरीता खुली करावी. अन्यथा परीक्षा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. 

१०. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षेची योजना" विभागातील 'महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची परीक्षा 
योजना' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अबलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती अधिकृत 
समजण्यात येईल. 

११. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१२. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. उप सचिव, परीक्षा पूर्व 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२० महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


(१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 
प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्‍त मनाई आहे. (२) मुलाखतीच्यावेळी सर्ब आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर 
परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल. 


महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


मुख्य कार्यालय : ५, ७, ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - ४०००२९ ९,२२७९५९०० 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, फोर्ट, मुंबई-४००००१  ९५.२२१०२२२२ 
Email ID : contact-secretary@mpsc.gov.in Website : https://mpsc.gov.in , https://mpsconline.gov.in 


धारिका क्रमांक : एनओटी-३६१७/सोीआर-२४/२०२० जाहिरात क्रमांक : २६०/२०२१ ते २६२/२०२१ 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा - २०२० 
जाहिरात क्रमांक ०५/२०२०, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२० नुसार आयोगामार्फत दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम 
सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०२० मधून भरावयाच्या सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक तसेच पोलीस उप निरीक्षक संवर्गाच्या 
अनुक्रमे दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२१, ०१ डिसेंबर, २०२१ व ०३ डिसेंबर, २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाच्या मुख्य 
परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील :- 


अ. | जाहिरात ES वार व दिनांक जिल्हा 4 
क्र. | क्रमांक 
a मुख्य : Rae रंगाब 
१ eae सेवा TETRA - १०३९ शनिवार, दिनांक २२ जानेवारी, २०२२ अमरावती. नाशिक, मुंबई % 
संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 
महाराष्ट्र दुय्यम सेबा मुख्य परीक्षा - २०२० पेपर क्रमांक २ दिनकर cad मरावतो, औरंगाबाद, 
शनिवार, दिनांक २९ जानेवारी, मुंबई 
२ | ९६०/२०२१ | घयोलीस उप निरीक्षक शनिवार, दिनांक २९ जानेवारी, २०२२ नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 
महाराष्ट्र दुय्यम सेबा मुख्य परीक्षा - २०२० पेपर क्रमांक २ नाक २०२२ | अमरावती, रंगाबाद, 
शनिवार, दिनांक ०५ फेब्रुवारी. मुंबई 
३ | २६१/२९०२१ | राज्य कर निरीक्षक शनिवार, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२२ | नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०२० पेपर क्रमांक २ वकर = अमरावती, औरंगाबाद, 
¥ मुंबई 
२६२/२०२१ नलीनी कही शनिवार, दिनांक १२ फेब्रुबारी, २०२२ नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 


२. विषयांकित परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या विविध संवर्गातील एकूण ८०७ पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


ae अ.जा. | अ.ज. | faa | भ.ज. । भ.ज. [aa] इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | एकूण खीव पदे | एकूण पदे 
(अ) (ब) (क) (ड) आरक्षण 

२.९ सामान्य प्रशासन विभाग :- 

सहायक कक्ष अधिकारी, अराजपत्रित, गट-ब (एकूण ६८ पदे) 

पदसंख्या ११ दं oe | २ १ R १२ 3 ७ डड र्ड Re 

रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

सर्वसाधारण | ७ ४ | - | 8 १ १ ७ २ ष्‌ RC १६ ay 
महिला ३ २ | - | x | - | 8 डू १ २ By ७ २१ 
खेळाडू | - | - | - | - | - | १ | - | = | २ १ ३ 
दिव्यांग एकूण पदे ३ - (१) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदूचा अधांगवायू-२ (२) अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टो-१ 

2.2 वित्त विभाग :- 

राज्य कर निरीक्षक, अराजपत्रित, गट-ब (एकूण ८९ पदे) 

पदसंख्या | १३ | ६ | १ १] ६ | ९ १४६ | - [ 8 43 ३६ ८९ 


रिक्‍त जागांचे प्रवर्गानहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 


महिला 7 २ | - | - | ze | - | 4 | = [ 2 १६ ११ २७ 
खेळाडू ef -- |_--__|_--_|_--_ | - | १ | - | - | २ २ 
अनाथ | - | -- | - | --_ | -[- | - | | | - | - [| = | g १ 
दिव्यांग | एकूण पदे ४ - (१) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू-२ (२) श्रवण शक्‍तीतील दोष-१ (३) अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी-१ 
२.३ गृह :- 

पोलीस उप निरीक्षक, अराजपत्रित, गट-ब एएकूण ६५०पदे 1111111111 
पदसंख्या | ८५ २४ | २०--९* | १६२९४ | २ | eR | १३ gu ३९० २६० ६५० 

रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

सर्वसाधारण | ५६ | १६ | १९ १९ १_ | - [| ९२ ८ ४३ ay १६३ ४१७ 
महिला २५ ७ ९ ९ a |. -- [| x ¥ १९ ११७ ७८ १९५ 
अनाथ | - | - | - | -~ | -][-] - [| - | - | - | नि नि 

* अनुशेषाची पदे, 


# शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १२ जानेवारी, २०२१ अन्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे १ पद अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केल्यामुळे उपलब्ध. 


३. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

३.१ भरावयाच्या उपरोक्त संवर्ग/पदांचा सामाजितक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील शासनाच्या मागणीपत्रानुसार आहे. तसेच, वर नमूद केलेल्या पदसंख्या व 
आरक्षणामध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 

३.२ शासनाकडून पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये बदल प्राप्त झाल्यास याबाबतची माहिती/ बदल वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल व 
त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 

३.३ विविध मागास प्रवर्ग, महिला, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू, अनाथ इत्यादींसाठी सामाजिक ब समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवळी जारी करण्यात येणाऱ्या 
आदेशानुसार राहील 

३.४ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) 
असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

३.५ विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्‍या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित 
पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

३.६ अर्ज करताना एखादी जात/जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र 
उमेदवाराकडे उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील. 

३.७ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन 
शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकोर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यबाही करण्यात येईल. 

३.८ आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ 
फेब्रुवारी, २०१९ व दिनांक ३१ मे, २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील. 

३.९ शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक:सीबीसी-२०१२/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दिनांक २५ मार्च, २०१३ अन्वये विहित करण्यात 
आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अद्ययावत नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र/आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्याने वितरित 
केलेले व पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

३.१० सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सबलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील 
निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येईल. 

३.११ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा 
(मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या 
प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

३.१२ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला 
भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा १९५० च्या कलम Yo अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल. 

३.१३ सामाजिक अथवा समांतर आरक्षणाचा अथवा सोयी सवलतींचा दाबा करणा-या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / आदेशानुसार विहित नमुन्यातील पूर्व 
जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्वीचे वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. 

३.९४ सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.९५ खेळाडू आरक्षण :- 

३.१५.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्रक्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रौडा 
विभाग, क्रमांक:राक्रोधी-२००२/प्र.क्र.६८/क्रौयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रोधी-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ११ मार्च, २०१९ व 
शासन शुद्धिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक : राक्रीधी-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१९ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच बयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१५.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाचा दाबा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने 
प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंबा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे. 

३.१५.३ खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या 
पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे 
बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही. 

३.१५.४ कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य 
प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, 
याविषयीचा सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी 
आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

३.१५.५ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

३.१६ दिव्यांग आरक्षण :- 
३.१६.१ दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच 
यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 


३.१६.२ प्रस्तुत परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या संवर्ग/पदांच्या बाबतीत खालील पदांसमोर दर्शविलेल्या शारीरिक पात्रतेचे निकष धारण करणारे उमेदवार संबंधित पदावर 
नियुक्‍तीसाठी पात्र अथबा अपात्र असतील :- 


अ.क्र. | पदाचे नांव शासन आदेश दिव्यांगत्वाचा प्रकार 
1) 8, LV 
a peer अळा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: कअस-१३१९/ डा क र ९ tee 
प्र.क्र.७४/१४-ब, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१ ति किसा 
5) MD involving (1) to (4) above 
ate 1) 8, LV 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विकवि-१०२१/ प्र.क्र.१३/ । (2) 0, HH, 
राज्य कर निरीक्षक दिनाक : 3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV, 
२ क वि.प्र-४, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१ र SLD, MI 
5) MD involving (1) to (4) above 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पोलीस-१८२१/प्र.क्र.५२/ व्यि 
पोलीस उपनिरीक्षक 9 याक & व्यांग उमेदवार पात्र नाही. 
३ al पोल-५अ, दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२१ दि 5 ही 


३.१६.३ दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपेको असतील. 

३.९६.४ दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग/पदाकरीता पात्रता शासनानाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

3.26.4 दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार 
त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

३.१६.६ संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्‍ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी / सबलतीसाठी 


पात्र असतील. 


३.१६.७ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्‍ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:- 
(१) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय 
आरक्षण व इतर सोयी सवलती 
(२) दिव्यांगत्याचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्‍चित केले असल्यास नियमानुसार 
अनुज्ञेय सायी सबलती 
३.१६.८ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in अथवा 
SADM या संगणकोय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 


३.९७ अनाथ आरक्षण :- 


३.१७.१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला ब बालविकास विभाग, क्रमांक : अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ तसेच 
यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील. 

३.१७.२ अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे; त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल. 

३.१७.३ पूर्व परीक्षेच्या अर्जाद्वारे अनाथ आरक्षणाचा दाबा केलेल्या उमेदवारांनी त्यांचेकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेले प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. तसेच 
दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे 
अधिवास प्रमाणपत्र आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात येणाऱ्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दाबा विचारात 


घेतला जाणार नाही. 
४. वेतनश्रेणी :- 
एस-१४, रुपये ३८६००-१२२८०० अधिक महागाई भत्ता ब नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते. 
५. पात्रता :- 
५.१ भारतीय नागरिकत्व 
५.२ वयोमर्यादा :- 
अ. कि mre | | वय 1] 
क्र गणण्याचा | किमान | कमाल | प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाण दिव्यांग 
दिनांक | अमागास / । अमागास | मागासवगीय/ खेळाडू व अल्पसेवा राजादिष्ट उमेदवार 
मागासवगीय अनाथ/ अधिकारी 
/ आ. दु. घ. आ. दु. घ. क्विं मागासवगीय/ | मागासवगीय/ 
आ. दु. घ. आ. दु. घ. 
१ | सहायक कक्ष अधिव १ जून, शट 3¢ ¥3 ¥3 ¥3 ¥3 ¥3 वयाच्या ४५ 
२०२ वर्षापर्यंत 
¥3 ¥3 डर डर बयाच्या ४५ 
वर्षापर्यंत 
१९ २३१ 


५.३ विहित बयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 


५.४ शेक्षणिक अर्हता :- 


५.४.१ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंबा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 
५.४.२ पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षास बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील, परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र 
ठरणा-या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 


५.४.३ अंतर्वासिता (Internship) किंबा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्याच्या विहित 
अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 
५.४.४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


५.४.५ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे 


आवश्यक आहे :- 
पुरुष महिला 
(१) उंची - १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - न फुगविता ७९ से.मी. उंची - १५७ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
फुगविण्याची क्षमता किमान ५ से.मी. आवश्यक 


५.४.६ पोलीस उपनिरीक्षक पदाव युक्‍तीकरीता शिफारस झालेल्या उमेदवारांची शारिरिक मोजमापे नियुक्‍ती करण्यापूर्वी शासनामार्फत सक्षम प्राधिका-याकडून 
तपासून घेण्यात येतील. वरीलप्रमाणे विहित शारीरिक पात्रता नसल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 


५.४.७ अर्हता/पात्रता गणण्याचा दिनांक :- मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. 
६. निवडप्रकिया :- 
६.१ जाहिरातीमध्ये नमूद अर्हता/पात्रतेविषयक अटी किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार मुलाखत/शिफारशीसाठी पात्र असणार नाही. 
६.२ सेवा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया खालील सेवा प्रवेश नियम अथवा तदनंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणा-या सुधारणा तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी 
सुधारण्यात येणाऱ्या कार्यनियमाबलीतील तरतुदींनुसार राबविण्यात येईल :- 

(2) सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) सेवाप्रवेश नियम २०१८ 
(२) राज्य कर निरीक्षक, (विक्रीकर निरीक्षक) गट-ब (अराजपत्रित) सेवाप्रवेश नियम १९९५ 
(३) पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) सेवाप्रवेश नियम १९९५ 


७. परीक्षेचे टप्पे — 
७.१ लेखी परीक्षा :- 
19.2.2 प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 
अ.क्र किकवा 1 | संयुक्‍त पूर्वी | मुख्य परीक्षेचे कर मिड णीचे गि | 
परीक्षेचे गुण गुण गुण गुण 
१ | सहायक कक्ष संयुक्‍त क्षाव ४०० [ -- [| = | 
२ | राज्य कर निरीक्षक स्वतंत्र मुख्य परीक्षा ve, = | = 
३ | पोलीस उप निरीक्षक संयुक्‍त पूर्व परीक्षा, स्वतंत्र मुख्य परीक्षा, १०० ¥oo १०० ¥o 
शारीरिक चाचणी व मुलाखत 


७.१.२ प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता विहित करण्यात आलेल्या परीक्षा योजना ब अभ्यासक्रमानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. याबाबतचा सविस्तर TTR 
आयोगाच्या संकेतस्थळावरील "स्पर्धा परीक्षा" अंतर्गत "परीक्षा योजना" विभागातील "महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची परीक्षा 
योजना" मध्ये उपलब्ध करुन दिला आहे. 

७.१.३ मुख्य परीक्षेचा संयुकत पेपर क्रमांक १ तसेच प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्रपणे घेण्यात येणा-या पेपर क्रमांक २ चे गुण एकत्रित करुन प्रत्येक परीक्षेची 

निकाल प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविण्यात येईल. 
७.२. मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 

७.२.१ महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०२० च्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि 
पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अर्हता ब अन्य अटींची fated दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी 
पात्र समजण्यात येईल. 

७.२.२ संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या 
https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. 

७.२.३ पूर्व परीक्षेकरीता आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रस्तुत मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर करता येईल. 

७.२.४ एकापेक्षा अधिक संबर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास प्रत्येक संवर्ग/पदासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करुन प्रत्येक संवर्ग/पदाच्या 
मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. 

७.३ मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज करण्याची पध्दत :- 
७.३.१ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे :- 
(एक) आवश्यक असल्यास खाते अद्ययावत करणे. 
(दोन) विहित कालावधीत तसेच विहित पध्दतीने खालीलप्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करुन अर्ज सादर करणे . 
(तीन) परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे. 
(चार) जिल्हा केंद्र निवड करणे. 
७.३.२ विहित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे अपलोड करणे :- 
(एक) प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्रता आजमाबल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र 
ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागूअसलेली) अपलोड करणे अनिवार्य आहे :- 


अ. क्र. प्रमाणपत्र/कागदपत्र q किमान प कमाल प 
फॉर्म | साईज (KB) साईज (KB) 
१ । एस.एस.सी. अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता PDF Ko ५०० 
२ | वयाचा पुरावा PDF Ko ५०० 
३ | शैक्षणिक अर्हता इत्यादीचा पुरावा PDF Go yoo 


४ । सामाजिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय असल्याबाबतचा पुरावा PDF ko ५०० 
ष्‌ थकदृष्टया TAA घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा PDF Ko ५०० 
६ | नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र PDF Ko ५०० 
७ | पात्र दिव्यांग व्यक्‍ती असल्याचा पुरावा PDF Ko ५०० 
८ | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा PDF Ko ५०० 
९ | खेळाडूसाठीच्या आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा PDF Ko ५०० 
१० | अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा PDF Ko ५०० 
र aia माहिला, खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ fais ” bss 
आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र 
१२ | विबाहित स्त्रियांच्या नावात बदल झाल्याचा पुरावा PDF ko ५०० 
१३२ | मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा PDF Ko ५०० 
१४ | लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन PDF ko ५०० 
(दोन) उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' प्रकरण क्रमांक चार तसेच प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे. 


(तीन) संबंधित जाहिरातीस अनुसरुन विहित निकष/पात्रता तसेच प्रोफाईलमधील दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. 

प्रोफाईलमधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अपलोड करावयाची संबधित कागदपत्रे प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करताना प्रदर्शित होतील. 

(चार) पात्रतेसंदर्भातील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही. 

७.३.३ सर्वसाधारण :- 

(एक) अर्ज आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 

(दोन) अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ :- https://mpsconline.gov.in 

(तीन)ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या hittps://mpsconline.gov.in तसेच https://mpsc.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

(चार) आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 

७.३.४ अर्ज सादर करण्याचा कालावधी:- दिनांक १३ डिसेंबर, २०२१ रोजी १४.०० वाजल्यापासून दिनांक २७ डिसेंबर, २०२१ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत. 
७.३.५ शुल्क (रुपये) :- 

(एक) अमागास - रुपये ५४४/- 

(दोन) मागासवर्गीय - रुपये ३४४/- 

(तीन) उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्‍त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असतील. 

(चार) परीक्षा शुल्क ना-परताबा (Non-refundable) आहे. 

७.३.६ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरीता खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अबलंब करावा:- 

(एक) शुल्क भरण्याकरीता मुख पृष्ठावरील 'माझे खाते' या लिंक बर क्लिक करावे. 

(दोन)'माझे खाते' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. "Unpaid! लिहिलेल्या जाहिरात/ 
पद / परीक्षेसमोर ' Pay Now' अशी लिक उपलब्ध असेल. 

(तीन)'?39 Now’ या लिंक बर क्लिक केल्यानंतर दोन पर्याय उपलब्ध होतील:- (१) ऑनलाईन पेमेंट (२) चलनाद्वारे 

(चार) क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, युपीआय अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

(पाच) ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंबा कसे याची स्थिती 
(status) लगेचच अवगत होईल. ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्क भरले असल्याबाबत Logout करण्यापूर्वीच खात्री करणे अथवा परीक्षा शुल्काचा 
भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथबा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्ज सादर करण्याच्या 
अंतिम दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. 

(सहा) ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पूर्ण झाला असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी 
उमेदवाराची आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची आयोगाकडून दखल घेतली जाणार नाही. 

(सात)चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या 
कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

(आठ) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर केल्यास 
त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

(नऊ) ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता विहित अंतिम दिनांक २७ डिसेंबर, २०२१ रोजी २३:५९ वाजेपर्यंत. 

(दहा) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेणे याकरीता विहित अंतिम दिनांक २९ डिसेंबर, २०२१ रोजी 
२३.५९ वाजेपर्यंत. 

(अकरा) चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक ३० डिसेंबर, २०२१९ - बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत. 

७.३.७ जिल्हा केंद्र निवड :- 
(एक) अर्ज सादर करतानाच जिल्हा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. 
(दोन) जिल्हा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही 
(तीन) एखादे जिल्हा केंद्र कार्यान्वित होऊ शकले नाही अथवा एखाद्या जिल्हा केंद्रांवर उमेदवारांना प्रवेश देण्याची क्षमता ओलांडली गेली तर ते जिल्हाकेंद्र 
निवडलेल्या उमेदवारांची बैठक व्यवस्था जबळच्या दुस-या जिल्हा केंद्रावर करण्यात येईल. 
(चार) एकदा निवडलेल्या जिल्हा केंद्रामध्ये अथवा आयोगाने निश्‍चित केलेल्या परीक्षा उपकेंद्रामध्ये बदल करण्याची विनंती कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात 
येणार नाही. 


(पाच) वरीलप्रमाणे जिल्हा केंद्रनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या कायमस्वरुपी रहिबासाच्या पत्त्याच्याआधारे संबंधित महसुली मुख्यालयाच्या 
जिल्हाकेंद्राबर किंबा नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण ब आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 
७.४ शारीरिक चाचणी (फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता) :- 

७.४.१ मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे शारीरिक चाचणीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणी द्यावी लागते हे विचारात घेऊन उमेदवारांनी 
वेळीच त्यासाठी सराव व पूर्वतयारी करावी. मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालानंतर सर्वसाधारणपणे दोन आठवड्याच्या अंतराने कधीही शारीरिक चाचणी 
आयोजित केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याच्या कारणास्तव शारीरिक चाचणीचे दिनांक बदलून मागता येणार नाहीत किंबा त्याबाबत 
तक्रार करता येणार नाही. 

७.४.२ आयोगाकडून शारीरिक चाचणीचा कार्यक्रम निश्‍चित होताच तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच, आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज 
प्रणालीतील संबंधित पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे कळविण्यात येईल. 

७.४.३ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या दिनांकास ब ठिकाणी संबंधित उमेदवाराने शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. शारीरिक चाचणीसाठी 
निश्‍चित केलेल्या दिनांक व वेळेमध्ये बदल करण्याबाबतची विनंती मान्य केली जाणार नाही व त्यामुळे उमेदवाराची शारीरिक चाचणीची संधी वाया गेल्यास 
त्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची असेल. 

७.४.४ वैद्यकोय कारणास्तव शारीरिक चाचणीचा दिनांक बदलून देण्याची विनंती करणा-या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या आजार/दुखापत, 
त्याचे स्वरुप, गांभीर्य ब सत्यता तपासणीसाठी लगेचच आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व वेळेस सक्षम वैद्यकीय मंडळापुढे पाठविण्यात येईल.तसेच 
वैद्यकीय मंडळाने फिटनेस (7111655) प्रमाणपत्र प्रदान केले तरच त्यांना आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व वेळेस शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित 
राहण्याची परवानगी देण्यात येईल. 

७.४.५ वैद्यकोय कारणास्तव शारीरिक चाचणीसाठी मुदतवाढ मागणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत सत्यता तपासणीनंतर वैद्यकीय मंडळाकडून प्रतिकूल अहवाल प्राप्त 
झाल्यास संबंधित उमेदवाराला शारीरिक चाचणीची संधी नाकारण्यात येईल. अशा प्रकरणी आयोगाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न समजून संबंधित 
उमेदवारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उमेदवाराची संबंधित परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येऊन आयोगाच्या स्वेच्छाधिकारानुसार 
आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा ब निवडीपासून उमेदवाराला प्रतिरोधित (Debar) करण्यात येईल. त्याव्यतिरिक्‍त संबंधित उमेदवारांवर शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल. 

७.४.६ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत तसेच समर्थनीय कारणासह अर्ज केलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणीचा दिनांक व वेळ बदलून देण्याच्या विनंतीबाबत 
आयोगाच्या स्वेच्छाधिकारानुसार, विचार करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरणी आयोगाने विनंती अमान्य केली असेल तर संबंधित उमेदवाराला पूर्व नियोजित 
वेळापत्रकानुसार निश्‍चित केलेल्या दिनांक वब वेळेनुसार शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित रहावे लागेल. तदनंतर उमेदवाराला पुढील संधी दिली जाणार नाही. 

७.५ प्रमाणपत्र पडताळणी :- 

७.५.१ फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता :- 

(९) लेखो परीक्षा ब शारीरिक चाचणीच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार तसेच आयोगाने निश्‍चित 
केलेल्या ठिकाणी ब fated वेळेस घेण्यात येतील. 

(२) मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/अधिसूचनेतील अर्हता/अटी व शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे तपासली जाईल आणि 
अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाईल. 

(३) पात्रतेसंदर्भातील अथवा विविध सवलती संदर्भातील विहित नमुन्यातील मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्यावेळी सादर न केल्यास कागदपत्रे सादर करण्याकरीता कोणतीही 
मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच, संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल व मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल. 

(४) लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी ब मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंतिम निवड करण्यात येईल. 

७.५.२ राज्य कर निरीक्षक ब सहायक कक्ष अधिकारी पदाकरीता :- 

(१) सहायक कक्ष अधिकारी तसेच राज्य कर निरीक्षक पदाच्या संबंधित लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना प्रमाणपत्र 
पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-यांकडून बोलविण्यात येईल. 

(२) आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सीमारेषेनुसार शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व शर्तीनुसार 
मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-यांकडून तपासली जाईल. 

(३) अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 

(४) अर्जातील दाव्यानुसार विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची शिफारस/नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकरीता कोणतीही मुदतवाढ 
देण्यात येणार नाही. 

(५) वरीलप्रमाणे लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-यांकडून निश्‍चित करण्यात 
आलेल्या कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेस घेण्यात येतील. त्याकरीता उमेदवारास स्वखर्चाने उपस्थित रहावे 
लागेल. 

(६) अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची कार्यवाही 
सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 

८. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 

८.९ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व इतर सोयी सबलती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग, क्रमांक : दिव्यांगर०१९/प्र.क्र.२००//दि.क.२, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या * लक्षणीय (Benchmark)feeart 
व्यक्‍तींच्याबाबत लेखी परीक्षा घेण्याबाबतची मार्गदर्शिका-२०२१' तसेच तदनंतर शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

८.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह 
विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

८.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे को आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था कराबी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

८.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा अनुग्रह 
कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 


८.५ परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर कळविण्यात 
येईल. 

८.६ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व अनुग्रह कालावधीचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 
जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यापूर्वी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या *“ दिव्यांग उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना ” चे 
अवलोकन करणे उमेदवारांचे हिताचे राहील. 

९. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

९.१ परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेशप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या संकेतस्थळावर (https://mpsconline.gov.in SATaRTAT 
प्रोफाईलद्वारे परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

९.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

९.३ प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या आयोगाकडील नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. 
याबाबतची घोषणा आयोगाच्या संकेतस्थळावर परीक्षेपूर्वी एक सप्ताह अगोदर प्रसिद्ध करण्यात येईल. 

९.४ परीक्षेच्या दिनांकापूर्बी ३ दिवस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास अर्ज सादर केल्याच्या आवश्यक पुराव्यासह आयोगाच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. 

९.५ परीक्षेच्यावेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंबा फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे 
ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 

९.६ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDAL) च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या उमेदवारांच्या 
बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar generation) ब आधार 
डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह रंगीत प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई-आधार वैध मानण्यात येईल. 

९.७ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित केलेले राजपत्र 
किंबा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१०. भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे(01127 out option) :- 
१०.९१ प्रत्येक संवर्गाच्या अंतिम शिफारशीपूर्वी सर्वसाधरण गुणवत्ता यादी (Merit List) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. 
१०.२ सर्वसाधरण गुणवत्ता यादीच्या आधारे “ भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे (Opting Out)” हा पर्याय आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 
१०.३ “भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडणे” पर्याय सादर करण्यासाठी उमेदवारांना सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. 
१०.४ आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे उमेदवारांकडून प्राप्त “ भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडणे ” हा पर्याय लक्षात घेऊन अंतिम शिफारस यादी तयार करण्यात येईल. 
१०.५ पदभरतीकरीता भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडणे याबाबतची कार्यबाही फक्त आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे विहित कालावधीमध्ये करणे अनिवार्य 
आहे. यासंदर्भातील इतर कोणत्याही पद्धतीने केलेल्या तसेच नंतरच्या टप्प्यावर पर्याय रद्द करण्यासंदर्भात केलेल्या विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 
. सेवाप्रवेशोत्तर शती :- 
११.१ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 
(एक) जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
बिभागीय/व्याबसायिक परीक्षा 
(दोन) हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली 
नसेल तर ती परीक्षा. 
(तीन) महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा. 


g 


we 


१२. प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये परीक्षेसंदर्भातील Geer तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना 
सर्वसाधारण सूचना ' तसेच " परीक्षा योजना " विभागातील “ महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व व मुख्य परीक्षा ' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या माहितीचे कृपया अबलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब अधिसूचना अधिकृत समजण्यात येईल. 


१३. सदर अधिसूचना आयोगाच्या https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. सह सचिव, जाहिरात 
दिनांक : ९० डिसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


(९) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची 
इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास WaT मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास 
शिफारस/नियुक्‍तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 


